आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम 
सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी 
लेखाशीर्ष ४५१५ ००१२ अंतर्गत मंजूर 
अर्थसंकल्पीय तरतुदीचे विधानमंडळ 
सदस्यनिहाय निधी वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- स्थाविका-०४२०/प्र.क्र. ४८ /का-१४८२, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक - १५ जुले, २०२० 


वाचा:-१) नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक- स्थाविका-०६१६/प्र.क्र.९६/का.१४८२, 
दि. १२.७.२०१६ 
2) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र. ६४/अर्थ-३, दि. १६ एप्रिळ, २०१९ 
३) नियोजन विभाग, शासन निर्णय, समक्रमांक, दिनांक २३.४.२०२० 
४) नियोजन विभाग, शासन निर्णय, समक्रमांक, दिनांक ०८.०७.२०२० 


शासन निर्णय :- 

“महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, २०२०” मंजूर केले असून ते महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या 
अधिसंमतीनुसार महाराष्ट्र अधिनियम क्र. १५ म्हणून, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग-४, 
दिनांक १८ मार्च, २०२० यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आले आहे. आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत 
सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षाकरिता रु. ११०१.०० कोटी एवढी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली 
आहे. सदर तरतूदीपैकी प्रति विधीमंडळ सदस्य रु. ५०.०० लक्ष याप्रमाणे एकूण ३६६ विधीमंडळ सदस्यांना 
रु. १८३.०० कोटी एवढा निधी वितरीत करण्यास वित्त विभागाने सहमती दर्शविली आहे. त्यानुसार प्रति 
विधानसभा सदस्य रु. ५०.०० लक्ष याप्रमाणे २८८ विधानसभा सदस्य आणि ६१ विधानपरिषद सदस्य यांना 
या आर्थिक वर्षातील कालावधी विचारात घेऊन अनुज्ञेय निधीप्रमाणे एकूण ३४९ विधीमंडळ सदस्यांचा 
₹ 99.22 कोटी (रुपये एकशे शहात्तर कोटी बावीस लक्ष फक्त) एवढा निधी यापूर्वीच संदर्भाधीन क्र. ३ व 


४ येथील शासन निर्णयांन्वये वितरीत करण्यात आला आहे. आता श्री. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, श्री. प्रविण 
प्रभाकर दटके आणि श्री. रणजितसिंह विजयसिंह मोहिते पाटील, वि.प.स. यांना प्रत्येकी रु. ३०.०० लक्ष 
एवढा निधी मंजूर करण्यात येत असून तो पुढील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी 
यांऱ्यांच्या अधिनस्त ठेवण्यात येत आहे. सदर निधी सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी SAAT ४५१५ 
००१२ अंतर्गत उपलब्ध निधीमधून खर्ची टाकण्यात यावा. 


अ.क्र. जिल्हा विधान परिषद सदस्यांचे नाव मंजूर निधी 
(रु. हजारांत) 
शिक मुंबई उपनगर श्री. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ३००० 
२ ।सोलापूर श्री. रणजितसिह विजयसिह मोहिते पाटील ३००० 
३ नागपूर श्री. प्रविण प्रभाकरराव दटके ३००० 
एकूण... ९००० 


शासन निर्णय क्रमांकः स्थाविका-०४२०/प्र.क्र. ४८ /का-१४८२ 


२. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. स्थाविका-०६१६/प्र.क्र.९६/का.१४८२, शासन निर्णय दिनांक 
१२ जुले, २०१६ च्या तरतुदींच्या अधीन राहून या निधीचे पुढील वितरण तात्काळ करावे. आमदार स्थानिक 
विकास कार्यक्रमांतर्गत उपरोक्‍त विधानपरिषद सदस्यांना वितरीत केलेल्या निधीमधून अनुज्ञेय असलेल्या 
बाबींवरील खर्च भागविण्यात यावा. 

3. वित्त विभाग शासन परिपत्रक, क्र.अर्थसं-२०१९ / प्र.क्र. ४४ / अर्थ-३, दि. १६ एप्रिल, २०२० 
मधील परिच्छेद क्र. २ मधील (ब) नुसार वित्त विभागाने त्यांच्या अनौसं १४१/२०२०/व्यय-८, दि. ८.(9.२०२० 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 

oe महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर हा शासन निर्णय उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००७१५१७०३०९६४१६ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by VUESING FATTESING VASAVE 
Vi ESI N G DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Mahi 
20=5494d2ad3a3bcSddd66daf9a8fl7ceecSe2d7d4b6a8bb 
FATTESI N G VASAVE 199¢51d275801bcdf1b, cn=VUESING FATTESING VASAVE 
Date: 2020.07.15 17:11:15 +05' 
( वि. फ. वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
मा. उप मुख्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव 
२ मा.राज्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव 
३ महालेखापाल (लेखापरीक्षा)/ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर, 
४ जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर, सोलापूर व नागपूर 
५ उपायुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, कोंकण, पुणे व नागपूर 
६ जिल्हा नियोजन अधिकारी, मुंबई उपनगर, सोलापूर व नागपूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई उपनगर, सोलापूर व नागपूर 
वित्त विभाग (कार्यासन अर्थ-१६/व्यय-८), 
१० नियोजन विभाग, अर्थसंकल्प कक्ष (का.१४२४), 
११ ग्रंथपाल व संदर्भ अधिकारी, नियोजन विभाग, 
१२ निवड नस्ती-का/१४८२, नियोजन विभाग. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


